शासकीय दूध योजना, महाड येथील २.५७.४६ 
हे.आर इतके क्षेत्र राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद 
दल (NDRF) यांना कायमस्वरुपी बेस कॅम्प 
तयार करण्याकरीता उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: दुवियो-१४२१/प्र.क्र.१३/पदुम-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २८ जुले, २०२१ 


संदर्भ:-आयुक्त, दुग्धव्यवसाय कार्यालयाचे पत्र क्र.आदुवि १६(७/संकीर्ण/ 
॥९॥)॥/जागा मागणी/१४८, दि.६ जानेवारी, २०२१ 


शासन निर्णय:- 

उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये आयुक्त, दुग्धव्यवसाय यांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा 
दंडाधिकारी, रायगड या कार्यालयाने केलेल्या विनंतीनुसार शासकीय दूध योजना, महाड 
येथील २.५७.४६ हे.आर इतके क्षेत्र राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDAF) यांना कायमस्वरुपी 
बेस कॅम्प तयार करण्याकरीता उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला 
आहे. सदर प्रस्ताव सादर करतांना आयुक्त, दुग्धव्यवसाय यांनी असे नमूद केले आहे की, 
शासकीय दूध योजना, महाड कार्यक्षेत्रातील दूध संकलन भविष्यात सुरु होणे शाक्य नसल्याने, 
सदर ठिकाणी असलेल्या इमारतीचा व पर्यायाने जमिनीचा वापर होणार नाही. सदर जागेची 
मागणी लोकहितासाठी होत असल्याने, जिल्हाधिकारी अलिबाग या कार्यालयाने केलेल्या 
मागणीनुसार शासकीय दूध योजना, महाड येथील २.५७.४६ हे.आर इतके क्षेत्र राष्ट्रीय आपत्ती 
प्रतिसाद दल (NDAF) यांना उपलब्ध करुन देण्यास आयुक्त, दुग्धव्यवसाय कार्यालयाने 
सहमती दर्शविली आहे. 

आयुक्त, दुग्धव्यवसाय यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये शासनास सादर केलेला अहवाल 
लक्षात घेता, अलिबाग मुख्यालयालगत असलेली पर्यायी शासकीय जमिन, जिल्हा 
दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी कार्यालयाकरीता उपलब्ध करुन देण्याच्या अटीच्या अधीन 
राहून, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDARF) यांना शासकीय दूध योजना, महाड येथील 
खालीलप्रमाणे क्षेत्र उपलब्ध करुन देण्यासाठी महसूल व वन विभागाकडे प्रत्यार्पित करण्यास 
तत्वत: मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुवियो-१४२१/प्र.क्र.१३/पदुम-९ 


अ.क्र Te क्र हिस्सा क्र | एकूण क्षेत्र (हे.आर) (पोटखराब्यासहीत) | क्षेत्र (हे.आर) (पोटखराब्यासही 
धि ७२ ०२/०६ ०.२८.०० 
Q ७२ ०२/०७ ०.२२.८० 
2 ७२ ०२/०८ ०.०८.४० 
8 ७४अ १ब ०.३७.४० 
4 ७४अ qa १.६०.८६ 
एकूण ६ २.५७.४६ 


वरील VAI सदर जमीनीच्या मोबदल्यात दुग्धव्यवसाय विभागाकरीता अलिबाग 
मुख्याळयालगत दुग्धव्यवसाय अधिकारी कार्यालयाकरीता २.५७.४६ हेक्‍टर पर्यायी शासकीय 
जमीन उपलब्ध करुन देण्याच्या अटीवर देण्यात येत आहे. पर्यायी जमीन उपलब्ध झाल्यावर 
वरील जमीन प्रत्यार्पित केळी जाईल. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥१59॥॥१.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७२८१५०४३०२२०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by UJWAL BHALCHANDRA SALVI 
DN: c=IN, o0=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -AGRICULTURE 


UJ WA L AND ADF DEPART ICod ht 
2.5.4.20=679d25(5638Dc425097a84cb982b7efabb779ca09f8d7e378b 
31d8b16f33404, 
donym=EBOBDE9E0532A263778CB8B03C4618F 79586A64E, 
B H A LC H A N D RA SA LVI ber=AFBB0C2A93EC4B5D3AF7BA8E63D39D2640D6B904C2 
F831C1A440281949B33009, cn=UJWAL BHALCHANDRA SALVI 
21.07.28 15:10:43 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत- १) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव 
मा.मंत्री (दुग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 
अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई 
जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी, रायगड 
१०) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, कोकण विभाग 

१) जिल्हा दुग्धव्यवसा विकास अधिकारी, रायगड अलिबाग 
१२) निवड नस्ती, पदुम-९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


